राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
सीपीटीपी-७ (राज्य सेवा परीक्षा-२०१९) या 
तुकडीतील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.२५३/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२४ 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि.२०.०१.२०१४. 

२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.२०/१८-ब, 
दि.०७.११.२०१५. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दि.२१.०७.२०१७. 

४) झासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१७२१/प्र.क्र.२५३/राउशु-१, दि.०४.०१.२०२२ 

५) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही २०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 

६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१७२१/प्र.क्र.२५३/राउशु-१, दि.०७.०२.२०२४. 

७) सामान्य प्रशासन विभाग, पत्र sh [ESATA ०२२४/प्र.क्र.२१/प्रशि-३, दि.१५.०२.२०२४. 


शासन STAT :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने, राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ च्या आधारे उपअधीक्षक (गट-ब) 
(वेतनश्रेणी एस-१५: ४१,८००-१,३२,३००) व सहायक आयुक्‍त (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क 
(राजपत्रित) (वेतनश्रेणी एस-१६: ४४,९००-१,४२,४००) या पदावर खालील नमूद उमेदवारांची शिफारस 
केली आहे. सदर उमेदवारांचे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम ७ (9217-७७ अंतर्गत प्रशिक्षण 
पूर्ण झाले असून, सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.७ 
वरील दि.१५.०२.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये निश्चित करुन दिली आहे. 


२. प्रस्तुत उमेदवारांसाठी संदर्भ क्र.४ वरील झासन निर्णय, दि.०४.०१.२०२२ अन्वये, आयुक्त, 
राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या आस्थापनेवर सदर उमेदवारांच्या प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या दिनांकापासून 
दोन वर्षाच्या कालावधीकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली असून, संदर्भ क्र.६ येथील 
दि.०७.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना विभागीय संवर्ग वाटप 
होऊन पदस्थापनेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.२५३/राउशु-१ 


३. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्यासाठी नागरी सेवा मंडळाने केलेल्या 
शिफारशीस अनुसरुन आणि त्यास शासनाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, शासन अधिसूचना, 
दि.१४.०७.२०२१, महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार, त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविलेल्या महसूली विभागात स्तंभ क्र.५ येथीळ पदावर या आदेझाच्या दिनांकापासून 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


उपअधीक्षक, गट-ब 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व मूळ । गुणानुक्रमे | वाटप झालेला पदस्थापना 
प्रवर्ग ज्येष्ठता | महसूली विभाग 
क्र 
fa 2 ३ 8 षु 
णि श्री. अतुल रामकिसन १ नागपूर उपअधीक्षक, नागपूर-१ 
कोतलवार 
2 श्री. गुणाजी मारोती २ छत्रपती उपअधीक्षक, अधीक्षक, छसंभाजीनगर . 
क्षिरसागर संभाजीनगर । कार्यालय 
3 श्री. अमृत सुरेश तांबारे ३ नाशिक उपअधीक्षक, नाशिक 
४ | at. प्रविणकुमार जयसिंग ४ नाशिक उपअधीक्षक, अहमदनगर 
तेली 
५ | श्री. अनिरुद्ध मुकुंद पाटील 4 पुणे उपअधीक्षक, मेयुनायटेड स्पिरीट., जि. 
पुणे 
६ । श्री. गणेश भिवाजी कसरे द पुणे उपअधीक्षक, राजारामबापू, 
ससांगली.का.सा. 


सहायक आयुक्‍त, गट-ब 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व मूळ प्रवर्ग | गुणानुक्रमे ज्येष्ठता क्र. पदस्थापना 
क्र 
La | २ 3 8 
श्री. तुषार मनोहर चव्हाण OT सहायक आयुक्‍त (मळी व मद्यार्क), राज्य 
उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. सदर अधिकाऱ्यांचे या शासन आदेशाच्या दिनांकापासूनचे वेतन, भत्ते अदा करणे व इतर 


सेवाविषयक बाबी आयुक्‍त कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क/संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
कार्यालयाकडे राहतील. 


प. सदर अधिकाऱ्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतची कार्यवाही सामान्य 
प्रशासन विभागाकडून होणार असून, याबाबतचे Seat यथावकाश निर्गमित करण्यात येतील. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. 
सदर Weald बदल करून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७२१/प्र.क्र.२५३/राउशु-१ 


प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकार्‍्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०३२२१५४३०१९७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA Daas Selb यय याय यवत 


DEPARTMENT, 

2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4ac0e 
D IG A M B A R RAO df3f2c6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1 BABB173 

F20D25ABD816ED91A9B6B0F16C, cn=RAVINDRA 


AUTE यात नि 
(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव. 

3) अपर मुख्य सचिव (tea) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
) 
) 
) 


६) उप सचिव (सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) संबंधित विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/छ.संभाजीनगर/अहमदनगर/नाशिक/पुणे/सांगली. 
१०) संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
(नागपूर/छ.संभाजीनगर/नाशिक/पुणे/अहमदनगर/सांगली) 

११) संबधित उपअधीक्षक (आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 

१२) संबधित सहायक आयुक्‍त (आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचेमार्फत) 

१३) निवड नस्ती/ राउझु-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


